सन २०२३-२४ या शौक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळाचे पॅरामेडिकळ गटातील प्रमाणपत्र 
अभ्यासक्रमाच्या नवीन/ अधिकच्या तुकड्यांना 
स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४७/उद्योजकता, 
मंत्रालय मुख्य इमारत (खोली क्र.२०४), २ रा मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा: 

१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:व्हीओसी-२०१२/ ५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि. १६ जानेवारी, २०१३ 

२) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि. २० जानेवारी, २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेला महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ अधिनियम, २०२१ 

३) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग अधिसूचना क्र.व्हिओसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१११/ कौशल्य-२, दि. २५ जानेवारी, २०२२ 

४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य Haired, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र जा.क्र. 
मरोकौविमं / का-१/ मान्यता विभाग/२०२१-२२/ १५१, दि.३१ जानेवारी, २०२२ 

५) कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हीओसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१११/कौशल्य-२, दि.१६ फेब्रुवारी, २०२२ 


६) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.बैठक/ 
का.क्र.१२/२०२३/३०३, af34 ARA, 2023 

७ संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.का. 
क्र.०१/ मान्यता/ २०२३/७१९, दि.१९ जून, २०२३ 


प्रस्तावना: 


औद्योगिकरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल या बाबींचा विचार 
करता अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यासाठी तसेच विशिष्ट शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी 
(अँड-ऑन कोर्सेस) कमी कालावधीचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम तयार करुन अशा विद्यार्थ्यांना 
रोजगार व स्वयंरोजगारास चालना (Employability) मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असणा-या 
व्यवसाय शिक्षणाची गरज भागविण्यासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखाली सन १९८६ मध्ये महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण मंडळाची ( सध्याचे नाव महाराष्ट्र 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४७/उद्योजकता 


राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ ) स्थापना झाली. या मंडळामार्फत रोजगार व 
स्वयंरोजगार या डउदिष्टपूर्तीसाठी व्यवसायभिमुख अभ्यासक्रम चालविण्यांत येतात. 
औद्योगिककरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल इत्यादींमुळे मंडळाच्या 
अभ्यासक्रमांत काळानुरुप सुधारणा तसेच वाढ करुन सद्यस्थितीत मंडळामार्फत विविध गटातील ६ 
महिने, १ वर्ष व २ वर्ष कालावधीचे अंडाकाळीन व पूर्णवेळ स्वरुपाचे असे अभ्यासक्रम राबविण्यांत येत 
आहेत.सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी इच्छुक खाजगी संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. 

त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या खाजगी संस्थांकडून प्राप्त अर्जाची संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेमार्फत तपासणी व निरीक्षण करून मंडळाकडे पात्र 
संस्थेची शिफारस केली आहे. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेकडून प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावांची तपासणी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत 
करून पात्र संस्थांची यादी शासन मान्यतेसाठी संदर्भाधीन क्र. ७ येथील पत्रान्वये सादर करण्यात 
आली आहेत. त्यानुसार सन २०२३-२४ पासून महाराष्ट्र राज्य Hlared, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
मंडळाचे पॅरामेडिकळ गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या नवीन संस्था /अधिकच्या 
तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविण्यास 
इच्छुक असलेल्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांची छानणी 
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत करून, त्यानुसार आवश्‍यक 
मानकांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थेस मंडळाचे पॅरामेडिकल गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यास मान्यता देण्याबाबतची शिफारस मंडळामार्फत करण्यात आली. त्या संस्थांचा तपशिल 
सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये सोबत जोडण्यात आला असून, सदर संस्थांना सन २०२३-२४ पासून 
मंडळाचे पॅरामेडिकल गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम नवीन संस्थेत नवीन/ अधिकच्या तुकडयांना 
स्वयंअर्थसहाय्थयित तत्त्वावर सुरु करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अटीव शर्ती: 
१. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविणास मान्यता 
देण्यात आलेल्या संस्थांना ARIA, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ तसेच, संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संबधित कार्यालये 
यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या आदेशाचे पालन करणे बंधंनकारक राहील. 


२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम चालविणेसाठी 


संस्थांना, ज्या जागेत मान्यता देण्यात आळेली आहे त्याच जागेत विद्यार्थी प्रवेश करण्यात यावेत. तसेच 
त्याच जागेचा मान्यतेबाबत विचार करण्यात येईल, जर जागेत Jeo आढळल्यास मान्यता रद्द 
करण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४७/उद्योजकता 


३. सदर संस्थेस अभ्यासक्रम चालविण्यासाठीची मान्यता ही संस्थेने जागेसंबंधी सादर केलेल्या 
दस्ताऐवजामधील एकूण क्षेत्रफळांचे आणि नकाशा मधील उपलब्ध जागेच्या आधारे देण्यात येत आहे. 

४. सदर संस्थेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण ,मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता fest असली तरीही, भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे 
अनुदान अथवा आर्थिक मदत देण्यात येणार नाहीतसेच ., या अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश घेतलेल्या 
विद्यार्थ्याना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, तसेच शिक्षण श्ुल्कपरीक्षा शुल्क चा लाभ अनुज्ञेय / 
.असणार नाही 

५. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमांचे शुल्क निश्चित 
करण्यासाठी गठीत समितीच्या शिफारशीनुसार निर्धारित करण्यात आलेले प्रशिक्षण शुल्क उक्त 
संस्थांना लागू राहीलनिर्धारित केलेल्या प्रशिक्षण श्ुल्कापेक्षा अधिकच्या प्रशिक्षण शुल्काची आकारणी . 
.करता येणार नाही 

६. सदर अभ्यासक्रमांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा/वेतन व तद्‌ृअनुषंगीक बाबींची 
जबाबदारी सर्वस्वी संस्थेची राहील. याबाबत शासनाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही. 

७. सदर संस्थेस अर्ज केलेल्या प्राप्त नस्तीमधील/प्रस्तावामधीळ अभिलेख्यानुसार मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे, त्यामध्ये भविष्यात काही विसंगती/ बेकायदेशीर आढळल्यास संबंधित 
संस्थेतील अभ्यासक्रमांची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल आणि अशा दोषी संस्थांवर कायदेशीर 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

८. *स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता मिळालेले प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम” अशा सूचना फलक 
संस्थांनी दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. सूचना फलकावर अभ्यासक्रमांच्या मंजूर 
तुकड्यांची संख्या व मंजूर प्रवेश क्षमता यांचा उल्लेख करण्यात यावा. संस्थेचे नाव मेडीकल/ 
इंजिनिअरींग/ पॉलीटेक्नीक/ आय.टी.आय. अथवा तत्सम नाव देण्यात येऊ नये आणि त्याऐवजी 
संस्थेच्या नावाच्या पुढे कौशल्य विकास संस्था असे नमूद करणे बंधनकारक आहे. संस्थानी अशा प्रकारे 
नावात बदल करून सादर न केल्यास अशा संस्थांचा मान्यतेसाठी विचार करण्यात येणार नाही. संस्थेने 
पायाभुत सुविधा व इतर बाबीची पुर्तता प्रस्ताव/ अर्ज सादर करतेवेळी त्यामध्ये संस्थेचे जुने नाव व 
सुधारीत नाव असे दोन्ही नावे नमूद करणे बंधनकारक राहील. 

९. यापूर्वी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: व्हीओसी-२०१२/५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/ व्यशि-४, दि.१६ जानेवारी, २०१३ अन्वये, आवश्‍यक ती अनामत रक्कम रोखीने 
चलनाद्वारे अथवा बँक गॅरटीच्या स्वरुपात भरण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तथापि, मंडळाचे पत्र 
क्र.बेठक/का.क्र.१२/२०२३/३०३, दि.३१.०३.२०२३ नुसार मान्यता देण्यात आल्याप्रमाणे अनामत 
रक्‍कम मंडळाच्या बचत बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने संबंधित मान्यता प्राप्त संस्थेने भरणे आवश्‍यक 
राहील. 

१०. मान्यता देण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अधिकच्या/नवीन तुकडयांची प्रवेशक्षमता प्रती 
तुकडी ३० इतकी राहील. 

११. संस्थेने विद्यार्थी प्रवेश करणेची मान्यता मिळाल्याशिवाय विद्यार्थी प्रवेश केल्यास, किंवा मंजुरी 
पेक्षा ज्यादा प्रवेश केल्यास असे प्रवेशा ग्राह्य धरण्यात येणार नाही .याकरीता संस्थेस “महाराष्ट्र राज्यात 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४७/उद्योजकता 


कृषि, पशु व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था 

स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे (प्रतिबंध, अधिनियम, २०१३” लागू राहील. 

१२. मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक वर्षात संस्थेने सुरू न केल्यास अथवा सदर 

अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत टक्के पेक्षा कमी प्रवेश झाल्यास सदर Yo वर्ष मंजूर wast क्षमतेच्या 3 

तद्नंतर संस्थेस सदर अभ्यासक्रम सुरू करण्यास .संस्थेची मान्यता आपोआप रद्द होईल०1ठी मान्यता 

प्रक्रिया नव्याने करणे आवश्यक राहील . 

१३. महाराष्ट्र राज्य Hered, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 

अभ्यासक्रमात शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (NSQF) नुसार बदल केल्यास त्याप्रमाणे 

अभ्यासक्रम राबविणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 

१४. पॅरामेडिकळल गटातील अभ्यासक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांनी आवश्‍यक 

त्या ठिकाणी वैद्यकिय क्षेत्रातील संबंधित परिषद/मंडळाची मान्यता घेणे आवश्‍यक राहील. 

१५. पॅरामेडिकलच्या पदविका ( Diploma ) व WATTS ( Certificate ) स्तरावरील अभ्यासक्रमात 

प्रशिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार हे आरोग्य सहाय्यक म्हणुन काम करण्यास पात्र राहतील. 

१६. पॅरामेडिकलच्या पदविका ( Diploma ) व प्रमाणपत्र Certificate) स्तरावरील अभ्यासक्रम हे 

वैद्यकिय अभ्यासक्रम नाहीत व उमेदवार कोणत्याही रुग्णास कोणतेही औषधे लिहून देण्यास 

(Prescribe drugs ) पात्र असणार नाहीत. 

१७. पॅरामेडिकलच्या पदविका ( Diploma) व प्रमाणपत्र Certificate ) स्तरावरील अभ्यासक्रम पूर्ण 

केलेले उमेदवारांना “डॉक्टर ( Doctor)” ही उपाधी ( Title ) लावण्यास मनाई राहील. 

१८. संस्थेकडून आभासी वर्गाची (Virtual Classroom) निर्मिती करण्यात यावी. 

१९. संस्थेकडून कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झाल्याचे सिध्द झाल्यास सदर संस्थेची मान्यता 

रद्द करण्यात येईल. 

२०. मान्यता दिलेल्या संस्थांनी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू केळे आहेत तसेच अभ्यासक्रमनिहाय 

प्रवेशित विद्यार्थी संख्या याबाबतची माहिती संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौड़ठाल्य, व्यवसाय शिक्षण व 

प्रशिक्षण मंडळ यांनी शासनास दोन महिन्यात सादर करावी. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०९२०१८३२३६४८०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकिंत करून काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SHRINIVAS 
JAGANNATH SHASTRI 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SHRINIVAS 1011111132 
०॥(8॥५९॥५1॥1-॥/ ६७५५५५७ अग 
SHASTRI /  mowrovoeemie, 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (कौ.रो. उ. व ना.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 
मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन 


निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४७/उद्योजकता 


. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 


४. संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 


. सहसंचालक, व्यवसाय fem व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 


मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. यांच्यामार्फत) 

संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत). 

संबंधित संस्था. (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ 
यांच्यामार्फत) 

. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


Med, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४७/उद्योजकता, दि.२० सप्टेंबर, २०२३, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-परामेडिकल गट) 
अ.क्र. विभाग जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 
अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन आय. सी. यू. CHAR, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम सांकेतांक - २०११०३ 


नाशिक  ।|नाशिक जगदंबा एज्युकेशन सोसायटी संचलित एस.एन. डी. कौड़ाल्य विकास संस्था, मु.पो. बाभुळगांव, ता. | 
fa ee नवीन संस्था अ १ 
, जि. नाशिक 


अभ्यासक्रम सांकेतांक -२०१२०१ 


डॉ. मानसी मोरे मेडिकल फाऊडेठान पो. नं. १, सेक्टर १५, नवीन पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड 


पव की जुन्या संस्थेत नविन 


अभ्यासक्रम 


यंग एकता सोडल कल्वरल अँण्ड एज्युकेशनल सोसायटी संचलित हाजी अन्वर परामेडीकल कॉलेज, 
गट क्र. ३८९/४७/२, मेमन जमातखाना अक्सा नगर, चंद्रमणी चौक वडजाई रोड, धुळे, जि. धुळे ४२४००१ 


सावित्रीबाई बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित नागपूर कॉलेज ऑफ नर्सिंग अन्ड पॅरामेडीकल सायन्स 
व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, प्लॉट नं-५०, नर्मदा सोसायटी, गोरेवाडा, नागपूर-४४००१३ 


सामाजिक एवं बहुउद्देशिय संस्था संचलित विदर्भ इन्स्टीट्युट ऑफ परामेडीकल अँण्ड स्किल 
डेव्हलपर्मेट, अजनी रडके, कामठी, जि. नागपूर-४४१४०१ 

रेणूका सेवाभावी संस्था संचलित रेणूका RASH Hey व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, प्रगती 
नगर, चिंचकर चौक, बारामती, ता. बारामती, जि. पुणे, पिन कोड-४१३१०२ 


| 2 - | 
मोरया सामाजिक प्रतिष्ठाण संचलित लोकनेते आमदार लक्ष्मण जगताप पॅरामेडिकल कॉलेज Head 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, न्यु मिलीनीयम इंग्लिश मिडीअम स्कुल, सर्व्हे नं. ७२/१बी/५३, संस्था व १ 
सांगवी, ता. हवेली, जिल्हा पुणे ४११ ०२७. 

| शि 7 | 


Page 1 of 15 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


सांगली क्रांती शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित स्वामी विवेकानंद कौठाल्य विकास संस्था, माने हॉस्पिटल नजीक, Fees 
पांगली ; जुन्या संस्थेत नविन 
शिराळा, ता. शिराळा, जि. सांगली ४१५४०८ (संस्था कोड १४०३१३) J ० 


अभ्यासक्रम 


२ 
कोल्हापूर ।श्री भैरवनाथ शिक्षण संस्था संचलित श्री भैरवनाथ पॅरामेडिकल इन्स्टिटयुट कौशल्य विकास संस्था, ५५९, ee 

कापशी निपाणी रोड, मुगळी फाटयाजवळ, मु.पो. मुगळी, ता. कागल, जि. कोल्हापूर ४१६२१८ (संस्था aa शनि 
1 | 


कोड १६०३६ 0) अभ्यासक्रम 


जगदंबा एज्युकेशन सोसायटी संचलित एस.एन. डी. कौशल्य विकास संस्था, मु.पो. बाभुळगांव, ता. 
येवला, जि. नाशिक 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी इन योगा Ves AAA, अर्धवेळ, कालावधी - एक वर्ष 


अमरावती |अकोळा  ।निरामय एज्यूकेशन अँड मेडीकल रिसर्च फाऊंडेशन संचलित अजिक्य व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, | 
वराती र डत ता are नवीन संस्था ie | १ 
मराठा नगर, , ता. जि. ; 
अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन नर्सिंग केअर, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक - २०१२२६ 


मुंबई मुंबई हहर ।मराठा मंदिर संचलित बाबासाहेब गावडे इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मराठा मंदिर, मराठा मंदिर 
मार्ग,मुंबई सेंट्रल, मुंबई-४००००८ 


२ ।मुंबई ठाणे टेक महिंद्रा फाऊंडेशन असोसिएटेड संचलित टेक महिंद्रा स्मार्ट AHS फार हेल्थकेअर कौशल्य 
विकास संस्था, प्लॉट नं-०५, प्रेमदान सोशल सर्व्हिस सेंटर, खारघर, नवी मुंबई, जि. ठाणे ४१०२१६ 


४) 
छ 


Page 2 of 15 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


निरामय एज्यूकेशन अँड मेडीकल रिसर्च फाऊंडेशन संचलित अजिक्य व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, 
मराठा नगर, अकोला, ता. जि. अकोला. 

सिध्दार्थ गौतम बहुउद्देशीय संस्था संचलित एस.के. अवधुत परामेडीकल व्होकेशनल इन्स्टिट्यूट प्लॉट नं- 
३९, पुनाजी नगर अडयाली बायपास न्यु नरसाळा, नागपूर-४४००३४ 


सावित्रीबाई बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित नागपूर कॉलेज ऑफ नर्सिंग अँन्ड पॅरामेडीकल सायन्स 
व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, प्लॉट नं-५०, नर्मदा सोसायटी, गोरेवाडा, नागपूर-४४००१३ 


व्हिजन हेल्थ केअर एज्युकेशन फौडेशन संचलित व्हीजन पॅरामेडीकल कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, तळ मजला, १ला व २ रा मजला, १७३/२बी/२/१, बस डेपो समोर, भेकराईनगर, ता. 
SAAT, जि.पुणे-४१२३०८ 


रनयोग बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित चेतना कौशल्य विकास संस्था, देवरी रोड ग्रामीण रुग्णालया 


जवळ आमगांव जि. गोंदिया-४४१९०२,संस्था कोड-३३०३०२ Sa MT AAA 


अभ्यासक्रम 


मोरया सामाजिक प्रतिष्ठाण संचलित लोकनेते आमदार लक्ष्मण जगताप पॅरामेडिकल कॉलेज कौडल्य 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, न्यु मिलीनीयम इंग्लिश मिडीअम स्कुल, सर्व्हे नं. ७२/१बी/५३, 
सांगवी, ता. हवेली, जिल्हा पुणे ४११ ०२७. 


Page 3 of 15 


Med, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४७/उद्योजकता, दि.२० सप्टेंबर, २०२३, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 
नागपूर नागपूर सावित्रीबाई बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित नागपूर कॉलेज ऑफ नर्सिंग अन्ड पॅरामेडीकल सायन्स 
व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, प्लॉट नं-५०, नर्मदा सोसायटी, गोरेवाडा, नागपूर-४४००१३ 
६ ।अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन ऑप्थॅलमिक टेक्नीशियन, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक - २०१२२८ 


नाशिक  ।अहमदनगर सिद्धी इन्स्टिटयूट ऑफ पॅरामेडिकल सायन्स अँण्ड टेक्नालॉजी छाजेड कॉम्प्लेक्स, संगमनेर रोड, 
आहात fa Be नवीन संस्था 
श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर पिन कोड-४१३७०९ 


पुणे पुणे रेणूका सेवाभावी संस्था संचलित रेणूका RASH Hey व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, प्रगती 


चिंचकर नवीन संस्था 
नगर, चिंचकर चौक, बारामती, ता. बारामती, जि. पुणे, पिन कोड-४१३१०२ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन रेडीओलॉजी टेक्नीशियन, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष 


पाळघर श्री स्वामी समर्थ शैक्षणिक सांस्कृतिक संस्था संचलित एस. एल. थोरात इन्स्टिट्युट ऑफ परामेडीकल 
स्कील डेव्हलपमेंट, बी/१ मजला, मार्टिन SHOR, लिंक रोड, भवानी पार्क समोर, यशवंत विवा 
टाऊनशिप नालासोपारा (पूर्व, पालघर, पिन कोड-४०१२०९ 
नाशिक यंग एकता सोडल कल्वरल अँण्ड एज्युकेशनल सोसायटी संचलित हाजी अन्वर RA SHS कॉलेज, 
गट क्र. ३८९/४७/२, मेमन जमातखाना AR नगर, चंद्रमणी चौक वडजाई रोड, धुळे, जि. धुळे ४२४००१ 


नागपूर नागपूर सामाजिक एवं बहुउद्देशिय संस्था संचलित विदर्भ इन्स्टीट्युट ऑफ परामेडीकल अँण्ड स्किल 
डेव्हलपर्मेट, अजनी रडके, कामठी, जि. नागपूर-४४१४०१ 

मुंबई जिटो एज्युकेशनल अँन्ड मॅडिकल ट्रस्ट, श्रीमती विमळादेवी खयालीलालजी वाघेरचा कॉलेज ऑफ 
नर्सिंग एज्युकेशन, साकेत बालकुम रोड, गोल्बल हब, माजीवाडा ठाणे एलबीएस मार्ग, ठाणे पश्चिम, 


जि.ठाणे, पिन कोड-४००६०८ 


Page 4 of 15 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 


पालघर  ।साथीया एज्युकेशन सोसायटी संचलित के.एम.व्होकेशानल ट्रेनिंग सेंटर, डॉमिनोझ पिज्जा च्या वर, | दिवा 
eee a 


पाहिला मजला, पारेख प्लाझा, मसोली, डहाणू (प) ता.डहाणू, जि. पालघर, पिन कोड-४०१६०२ 


नाशिक  ।जगदंबा एज्युकेशन सोसायटी संचलित एस.एन. डी. Hed विकास संस्था, मु.पो. बाभुळगांव, ता. ae 

येवला, जि. नाशिक 
मुस्लीम समाज संस्था संचलित मुस्लीम समाज प्रबोधनचे कोडाल्य विकास संस्था, ६३ बी, हांडेवाडी रोड, ea 
हडपसर, पुणे, पिन कोड-४११००२८ 


बबनराव नारायण ढोकळे शिक्षण संशोधन संस्था संचलित आदर्श पॅरामेडीकल, कौडल्य व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण संस्था, फ्लॅट नं. १, तिसरा मजला, एस.टी.स्टॅन्ड जवळ, मंचर, ता. आंबेगांव, जि. पुणे, पिन संस्था १ १ 


od 


कोड-४१०५०३ 
व्हिजन हेल्थ केअर एज्युकेशन फौडेशन संचलित व्हीजन पॅरामेडीकल कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, स.नं.४७०८, पहिला व दुसरा मजला, समर्थ हाईटस, पिंपरी, पुणे, पिन कोड-४११०२७ |नवीन संस्था पव q 


आरोग्य मेडिकल एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित Rosh कालेज ऑफ पॅरामेडीकल Wy, ११बी, 
तिसरा मजला, अदिती बिझनेस सेंटर, पि.एच. डायगनॉस्टीकच्या वरती, कोंढवा, जि.पुणे, पिन कोड- संस्था || 9 


od 


od 
yY 


४११०४८ 


व्हिजन हेल्थ केअर एज्युकेशन फौडेशन संचलित व्हीजन पॅरामेडीकल कौशल्य विकास संस्था, १६२, । 
ह संस्था अ 
इन्फो टॉवर, साऊथ बाजार, सात रस्ता, सोलापूर ४१३००३. 


Page 5 of 15 


Med, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४७/उद्योजकता, दि.२० सप्टेंबर, २०२३, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


अ.क्र. विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 


८ ।अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन पॅथोळॉजी टेक्नीशियन, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक -२०१२३० 
नाशिक यंग एकता सोडल कल्वरल अँण्ड एज्युकेशनल सोसायटी संचलित हाजी अन्वर RA SHH कॉलेज, 
गट क्र. ३८९/४७/२, मेमन जमातखाना अक्सा नगर, चंद्रमणी चौक वडजाई रोड, धुळे, जि. धुळे ४२४००१ 


२ नागपूर नागपूर सावित्रीबाई बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित नागपूर कॉलेज ऑफ नर्सिंग अँन्ड पॅरामेडीकल सायन्स 
व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, प्लॉट नं-५०, नर्मदा सोसायटी, गोरेवाडा, नागपूर-४४००१३ 


३ ।नागपूर नागपूर सामाजिक एवं बहुउद्देशिय संस्था संचलित विदर्भ इन्स्टीट्युट ऑफ परामेडीकल अँण्ड स्किल 
डेव्हलपर्मेट, अजनी रडके, कामठी, जि. नागपूर-४४१४०१ 


४ ।नागपूर नागपूर स्किल डेव्हलपर्मेट सोसायटी Gated अकार्या इंडस्ट्रीयल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, १ अजनी, ड्रॅगन Leos 
पॅलेस, न्यू कामठी, जि. नागपूर, संस्था कोड-३१०९९४ Sea an 
अभ्यासक्रम 


५ ।मुंबई मुंबई आरोग्य मेडिकल एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित स्किलिंग कालेज ऑफ पॅरामेडिकल एज्युकेशन, दुसरा 
उपनगर ।मजला सनशाईन बिल्डिंग, सबअर्बन डायग्नोस्टिकच्या समोर,शास्त्री नगर अंधेरी पश्चिम,मुंबई, पिन कोड- 


६ ।मुंबई ठाणे जिटो एज्युकेशनल अँन्ड मॅडिकल ट्रस्ट, श्रीमती विमळादेवी खयालीलालजी वाघेरचा कॉलेज ऑफ 
नर्सिंग एज्युकेशन ,साकेत बालकुम रोड,गोल्बळ हब,माजीवाडा ठाणे एलबीएस मार्ग, ठाणे पश्चिम, 
जि.ठाणे, पिन कोड-४००६०८ 


७ ।पुणे पुणे मुस्लीम समाज संस्था संचलित मुस्लीम समाज प्रबोधनचे कौडाल्य विकास संस्था, ६३ बी, हांडेवाडी रोड, | 
— कोड नवीन संस्था | अ. | १ 
, पुणे, पिन कोड-४११००२८ 


Page 6 of 15 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु 


असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 
रेणूका सेवाभावी संस्था संचलित रेणूका RASH कौडल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, प्रगती न 
चिंचकर सस्था । शो. | १3 
नगर, चिंचकर चौक, बारामती, ता. बारामती, जि. पुणे, पिन कोड-४१३१०२ 


बबनराव नारायण ढोकळे शिक्षण संशोधन संस्था संचलित आदर्श पॅरामेडीकल, कौडल्य व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण संस्था, फ्लॅट नं. १, तिसरा मजला, एस.टी.स्टॅन्ड जवळ, मंचर, ता. आंबेगांव, जि. पुणे, पिन 
कोड-४१०५०३ 


eo 
SI 


-0 
४) 


व्हिजन हेल्थ केअर एज्युकेशन फौडेशन संचलित व्हीजन पॅरामेडीकल कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, स.नं.४७०८, पहिला व दुसरा मजला, समर्थ हाईटस, पिंपरी, पुणे, पिन कोड-४११०२७ 


आरोग्य मेडिकल एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित REAM कॉलेज ऑफ पॅरामेडीकल एज्युकेशन, ११बी, 

तिसरा मजला, अदिती बिझनेस सेंटर, पि.एच. डायगनॉस्टीक च्या वरती, कोंढवा, जि.पुणे, पिन कोड- 

४११०४८ 

व्हिजन हेल्थ केअर एज्युकेशन Hear संचलित व्हीजन पॅरामेडीकल कौशल्य विकास संस्था, १६२, 

इन्फो टॉवर, साऊथ बाजार, सात रस्ता, सोलापूर ४१३००३. 

९ ।अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी.इन डायलेसिस टेक्नीशियन, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष 

“ 
अहमदनगर |सिद्धी इन्स्टिटयूट ऑफ परामेडिकल सायन्स अँण्ड टेक्नालाजी,छाजेड कॉम्प्लेक्स, संगमनेर रोड, 

श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर पिन कोड-४१३७०९ 


= 
a 
रि 


ह 


Page 7 of 15 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 
३ पुणे पुणे मोरया सामाजिक प्रतिष्ठाण संचलित लोकनेते आमदार लक्ष्मण जगताप पॅरामेडिकल कॉलेज कौशल्य 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, न्यु मिलीनीयम इंग्लिश मिडीअम स्कुल, सर्व्हे नं. ७२/१बी/५३, 
सांगवी, ता. हवेली, जिल्हा पुणे ४११ ०२७. 
४ ।अमरावती [stor  ।संत गाडगेबाबा बहुउद्देशिय संस्था संचलित पारस पॅरामेडिकल कौडाल्य विकास प्रशिक्षण संस्था, प्लॉट een 
; a 28 जुन्या संस्थेत नविन 
नं.०६, माधव नगर, निवारा कॉलनी सुखकर्ता पैठणी समोर, गोरक्षण रोड, अकोला, पिन कोड-४४४००४ J 
; अभ्यासक्रम 
(संस्था कोड २६०४९५) 


५ ।नागपूर नागपूर सामाजिक एवं बहुउद्देशिय संस्था संचलित विदर्भ इन्स्टीट्युट ऑफ tA Ste अँण्ड स्किल | 
डेव्हलपमेंट, अजनी रडके, कामठी, जि. नागपूर नवीन संस्था ०२ 
डेव्हलपमेंट, अजनी रडके, कामठी, जि. -४४१४०१ 

६ पुणे कोल्हापूर ।श्री भैरवनाथ शिक्षण संस्था संचलित श्री भैरवनाथ पॅरामेडिकल इन्स्टिटयुट कौशल्य विकास संस्था, ५५९, प्या 
कापशी निपाणी रोड, मुगळी फाटयाजवळ, मु.पो. मुगळी, ता. कागल, जि. कोल्हापूर ४१६२१८ (संस्था aoe et | a | q 
कोव हा अभ्यासक्रम 


७ औरंगाबाद |बीड साई बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित महाराष्ट्र कौडल्य विकास संस्था,तळेगाव ता.परळी (वे), जि. 
ie ae नवीन संस्था अ १ 
, पिन कोड-४३१५१५ 


| १० | अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन प्रोस्थेटीक्स अण्ड ऑर्थोटीक्स, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष 
पुणे पुणे मोरया सामाजिक प्रतिष्ठाण संचलित लोकनेते आमदार लक्ष्मण जगताप पॅरामेडिकल कॉलेज कौशल्य 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, न्यु मिलीनीयम इंग्लिश मिडीअम स्कुल, सर्व्हे नं. ७२/१बी/५३, | | १ 
सांगवी, ता. हवेली, जिल्हा पुणे ४११ ०२७. 


Page 8 of 15 


Med, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४७/उद्योजकता, दि.२० सप्टेंबर, २०२३, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


अ.क्र. विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव - सी.सी. इन जनरल नर्सिंग अण्ड मिडवायफरी असिस्टंट(जीएनएमए), पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक - २०१२३७ 


मुंबई मुंबई हहर ।मराठा मंदिर संचलित बाबासाहेब गावडे इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नालॉजी, मराठा मंदिर, मराठा मंदिर | 
मुंबई सेंट्रल, मुंबई नवीन संस्था अ १ 
मार्ग,मुंबई सेंट्रल, मुंबई-४००००८ 


मुंबई रायगड  |डॉ. मानसी मोरे मेडिकल फाऊंडेडन पो. नं. १, सेक्टर १५, नवीन पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड जुन्या संस्थेत नविन 
४१०२०६ 


मोरया सामाजिक प्रतिष्ठाण संचलित लोकनेते आमदार लक्ष्मण जगताप पॅरामेडिकल कॉलेज कौशल्य 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, न्यु मिलीनीयम इंग्लिश मिडीअम स्कुल, सर्व्हे नं. ७२/१बी/५३, 
सांगवी, ता. हवेली, जिल्हा पुणे ४११ ०२७. 

अमरावती ।|वाशिम स्व प्रविण वसंतराव देशमुख बहुउद्देशिय संस्था संचलित स्व प्रविण देशमुख पॅरामेडीकल अँन्ड व्होकेशनल 
कॉलेज C/o. Rade कनिराम चव्हान वार्ड न. १५, बसस्टॅण्ड च्या मागे, मंगरुळपीर जि. वाशिम, पिन 


कोड-४४४४०३ 


५ ।नागपूर वर्धा सप्तर्षी बहुउद्देशिय संस्था संचलित आचार्य नर्सिग अँण्ड परामेडीकल व्होकेशनल स्कील डेव्हलपमेंट 
इन्स्टिटयुट, कारला चौक, वार्ड नं.५, हनुमान टेकडी जवळ, पिपरी (मेघे) ता. वर्धा जि. वर्धा, पिन कोड- 
४४२००१ 

६ ।नागपूर नागपूर ट्राससेंडर सर्विसेस संचलित sy SAH teat सेंटर, एलिक्स हॉस्पिटल प्रा.लि. मोहोमद टाहेर 
शामस सी.टी.एस. नं-२३२, हाऊस नं-१३१३, मौझा मनकापूर, कोराडी, नागपूर-४४००३० 


राष्ट्रसंत सम्येक संदेश फाउंडेशन संचलित मिनाक्षीदेवी नर्सिंग इन्स्टीट्युट, कुही, जि. नागपूर, 


Page 9 of 15 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 
जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार 


नागपूर मंजुळाबाई वानखेडे बहुउद्देशिय संस्था संचलित गारगी नर्सिंग इन्स्टिट्युट, वार्ड क्र.०४, कदिमबाग, 
जलालखेडा ता. नरखेड, जि. नागपूर-४४१३०१ 

नागपूर सामाजिक एवं बहुउद्देशिय संस्था संचलित विदर्भ इन्स्टीट्युट ऑफ परामेडीकल अँण्ड स्किल 
डेव्हलपर्मेट, अजनी रडके, कामठी, जि. नागपूर-४४१४०१ 

नागपूर स्किल डेव्हलप्मेट सोसायटी Gated अकार्या इंडस्ट्रीयल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, १ अजनी, ड्रॅगन 


पॅलेस, न्यू कामठी, जि. नागपूर, संस्था कोड-३१०९९४ ala 


अभ्यासक्रम 


गडपाले शिक्षण संस्था संचलित बादल गडपाले पॅथोलोजी कौठल्य व्यवसाय, शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
नेहरू नगर, बस स्टॅण्ड च्या समोर, तिरोडा, जि. गोंदिया-४४१९११ 


अर्चना एज्युकेशनल ट्रस्ट संचलित अर्चना एज्युकेशनल ट्रस्ट कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 


' ee जुन्या संस्थेत नविन 
संस्था, चैत्रबन कंपाऊंड सावरोली रोड, शहापूर, ता. शहापूर, जि. ठाणे-४२१६०१, संस्था कोड-३०६३७ J 


अभ्यासक्रम 
द ड्रिम्स एज्युकेडान सोसायटी संचलित द (SRI एज्युकेशन कौशल्य विकास GAT, 8 AT मजला/५वा 

मजला, उषा सदन साई मिरॅकल बिल्डींग, ओक बाग रोड, कल्याण, स्टेशन रोड, कल्याण (प) जि.ठाणे, 

पिन कोड-४२१३०१ 


साथीया एज्युकेशन सोसायटी संचलित के.एम.व्होकेशानल ट्रेनिंग सेटर, डॉमिनोझ पिज्जा च्या वर, 
पाहिला मजला, पारेख प्लाझा, मसोली, डहाणू (प) ता.डहाणू, जि. पालघर, पिन कोड-४०१६०२ 


y 


i १, 


लोकविकास प्रतिष्ठान संचलित अभिनव कौडाल्य विकास संस्था, मानीनी अपार्टमेंट, २ रा मजला, सव्हे नं 
१३, HIM गणपती चौक, नऱहे रोड, धायरी, जि.पुणे, पिन कोड-४११०४१ 


Page 10 of 15 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु 


असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 


१६ पुणे सातारा रंगराव माने चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित garda नर्सिंग अँन्ड मिडवायफरी असिस्टंट कॉलेज, कराड 
फलटण रोड, वाघेरी ५५९, ता. कराड, जि. सातारा ४१५१०५ (संस्था कोड १३०३३०) 
१ 


मुंबई श्रीराम वेलफेअर सोसायटीस श्रीराम स्किल सेंटर स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्युट, श्रीराम राम नगर, 


उपनगर अप्सरा लेन, अंधेरी(प), मुंबई-४०००५८ 
अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन हेल्थ सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष 
नाशिक  ।अहमदनगर सिद्धी इन्स्टिटयूट ऑफ पॅरामेडिकल सायन्स अँण्ड टेक्नाळॉजी,छा जेड कॉम्प्लेक्स, संगमनेर रोड, 
लत श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर पिन कोड-४१३७०९ 


नाशिक  ।अहमदनगर ।सहारा WY HAM अन्ड सोडल डेव्हलपमेंट फौडेशन संचलित रिळायबळल करिअर डेव्हलपमेट कॉलेज, 
प्लॉट 4.99, गणेशनगर, एम.आय.डी.सी., अहमदनगर, पिन कोड-४१४१११, संस्था कोड-११०११४ 

अमरावती । बुलडाणा |राजे संभाजी व्यायाम शाळा बहुउदेशिय संस्था संचलित मदर टेरेसा कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
केंद्र, सोनेवाडी, पो. सातगांव भुसारी, ता. चिखली जि. बुलडाणा ४४३२०१ 


४ ।|अमरावती |अमरावती ।स्व. मधुकरराव पाटील बहूउद्देशिय तथा शिक्षण संस्था संचलित आर्टीझन स्कोल व्होकेडानल एज्युकेडान 
अँन्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्युट, सिंभोरा रोड, पूण्यनगरी, संस्कृती हॉटेल च्या मागे दूर्गा मंदीरा जवळ, मोर्शी, 


ता.मोर्शी जि. अमरावती, पिन कोड-४४४९०५ (संस्था कोड २८०७२४) 


नागपूर गोंदिया श्री.छत्रपती शिवाजी महाराज बहु. सामाजिक संस्था संचलित श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज कौशल्य 
विकास संस्था, मु.रिसामा, ग्राम सचिवालय इमारत, रिसामा ता. आमगांव, जि. गोंदिया, पिन कोड- 
४४१९०२ (संस्था कोड ३३०३१७) 


Page 11 of 15 


२ 
३ 
4 


जुन्या संस्थेत नविन 
अभ्यासक्रम 


जुन्या संस्थेत नविन 
अभ्यासक्रम 


जुन्या संस्थेत नविन 
अभ्यासक्रम 


जुन्या संस्थेत नविन 
अभ्यासक्रम 


Med, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४७/उद्योजकता, दि.२० सप्टेंबर, २०२३, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) 
& नागपुर चंद्रपूर श्री.श्रीसंस्कृती बहुद्देगिय संस्था संचलित मल्टीस्किल टेक्नीकल अँण्ड स्किल व्होकेशनल एजुकेशन eters 
ट्रेनिंग इन्स्टिट्युट, कटारीया लेआउट, सुमठाणा भद्रावती, ता.भद्रावती, जि. चंद्रपूर, पिन कोड-४४२९०२ [TA ST 
(संस्था कोड ३४०३८४) अभ्यासक्रम 


नागपूर गडचिरोली श्रीहरी बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित गडचिरोली परामेडिकल कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण ee ea 
संस्था, C/o उदयभानजी मेश्राम बिल्डींग पटेल मंगळ कार्यालयाजवळ, चंद्रपूर रोड, गडचिरोली, पिन ण. त 


न अभ्यासक्रम 
कोड-४४२६०५, संस्था कोड-३५०१२८ 


मुंबई पाळघर  ।साथीया एज्युकेशन सोसायटी संचलित के.एम.व्होकेडानल ट्रेनिंग सेटर, डॉमिनोझ पिज्जा च्या वर, 
पाहिला मजला, पारेख प्लाझा, मसोली, डहाणू (प) ता.डहाणू, जि. पालघर, पिन कोड-४०१६०२ 
पुणे पुणे मॉडर्न इन्स्टीट्युट ऑफ टेक्नालॉजी संचलित ज्ञानदीप कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
मु.पो.सासवड, ता. पुरंदर, जि.पुणे, पिन कोड-४१२३०१ 
णि ० अमरावती |बुलडाणा ।स्किल अँबक्स क्रियेटिव्ह प्रा.लि. संचलित स्किल पॅरामेडीकल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेटर, वेदिका बिल्डींग, जुन्या 
वानखेडे ले आऊट, बुलडाणा, जि. बुलडाणा ४४३ ००१. (संस्था कोड २५४४०) 


अमरावती बुलडाणा श्री स्वामी समर्थ बहुउद्देशिय संस्था संचलित राजमाता व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, सिदखेडराजा, ae 
a eee नवीन संस्था ० 
एचडीएफसी बँकेजवळ, मेहकर रोड, , जि. बुलडाणा ४४३२०३. भु 


१२ |अमरावती |अकोलळा संत गाडगेबाबा बहुउद्देशिय संस्था संचलित पारस पॅरामेडिकल कोडल्य विकास प्रशिक्षण संस्था, प्लॉट sore 
कॉलनी जुन्या संस्थेत नविन 
नं.०६, माधव नगर, निवारा कॉलनी सुखकर्ता पैठणी समोर, गोरक्षण रोड, अकोला, पिन कोड-४४४००४ ड़ | | १ 
ae अभ्यासक्रम 
(संस्था कोड २६०४९५) 


Page 12 of 15 


Med, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४७/उद्योजकता, दि.२० सप्टेंबर, २०२३, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 
१३ ।नागपूर नागपूर आयुष्यमान मल्टीस्पेशाळीटी हॉस्पीटल एंड रिसर्च सेटर संचलित आयुष्यमान सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल Fees 
सेंटर प्लॉट न े जुन्या संस्थेत नविन 
अँन्ड रिसर्च सेंटर, प्लॉट नं. ११, सईद नगर, रनाळा, ता. कामठी, जि. नागपूर-४४१००२ संस्था कोड- I 
तह अभ्यासक्रम 


१४ ।पुणे सोलापूर ।मॉडर्न इन्स्टीट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी(॥॥॥) मांडवे संचलित यशोदीप कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संस्था, मु.पो.नातेपुते, ता. माळशिरस, जि.सोलापूर पिन कोड-४१३१०९ 
१३ |अभ्यासक्रमाचे नाव -डिप्लोमा कोर्स इन मेडिकल लॅब टेक्निशिअन, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष 


मुंबई श्रीराम वेलफेअर सोसायटीस श्रीराम स्किल सेटर स्किल डेव्हलपरमेट इन्स्टिट्युट, श्रीराम राम नगर, 
उपनगर अप्सरा लेन, अंधेरी(प), मुंबई-४०००५८ 

मुंबई टेक महिंद्रा फाऊंडेशन असोसिएटेड संचलित टेक महिंद्रा स्मार्ट AHS फार हेल्थकेअर कौशल्य 

विकास संस्था, प्लॉट नं-०५, प्रेमदान सोशल सर्व्हिस सेंटर, खारघर, नवी मुंबई, जि. ठाणे ४१०२१६ po 
मुंबई रायगड डॉ. मानसी मोरे मेडिकल फाऊडेडान पो. नं. १, सेक्टर १५, नवीन पनवेळ, ता. पनवेल, जि. रायगड 

तुकडीत वाढ ०२ 

मोरया सामाजिक प्रतिष्ठाण संचलित लोकनेते आमदार लक्ष्मण जगताप पॅरामेडिकल कॉलेज कौशल्य 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, न्यु मिलीनीयम इंग्लिश मिडीअम स्कुल, सर्व्हे नं. ७२/१बी/५३, संस्था हा १ 

सांगवी, ता. हवेली, जिल्हा पुणे ४११ ०२७. 


श्री विठ्ठल ज्ञानपीठ आरोग्य शौक्षणिक प्रसार संस्था संचलित वि.आर पॅरामेडिकल Hated विकास संस्था । 
देगांत ता पंढरपूर कोंड नवीन संस्था ०४ 
देगांव ता.पंढरपूर, जि. सोलापूर, पिन कोड-४१३३०४ 


६ ।नाशिक  ।|अहमदनगर श्री बाळेश्वर शैक्षणिक व कृषी विकास फौंडेशन संचलित श्री स्वामी समर्थ कौशल्य विकास संस्था, गट नं- 
९७/१ ग्रामपंचायत मु. माळवाडी, पो. बोटा ता. संगमनेर, जी. अहमदनगर-४२२६०२ 


Page 13 of 15 


नवीन संस्था ०२ 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 


विभाग संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव -डिप्लोमा कोर्स इन फिजिओथेरपीस्ट, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष 


पुणे पुणे मोरया सामाजिक प्रतिष्ठाण संचलित लोकनेते आमदार लक्ष्मण जगताप पॅरामेडिकल कॉलेज कौशल्य 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, न्यु मिलीनीयम इंग्लिश मिडीअम स्कुल, सर्व्हे नं. ७२/१बी/५३, शि १ 
सांगवी, ता. हवेली, जिल्हा पुणे ४११ ०२७. 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन पंचकर्मा थेरपी, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष 


पुणे सोलापूर ait विठ्ठल ज्ञानपीठ आरोग्य शैक्षणिक प्रसार संस्था संचलित वि.आर पॅरामेडिकल कौडाल्य विकास संस्था, 
देगांव ता.पंढरपूर, जि. सोलापूर, पिन कोड-४१३३०४ 


अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन डायलेसिस टेक्नॉलॉजी, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष 


पुणे पुणे मोरया सामाजिक प्रतिष्ठाण संचलित लोकनेते आमदार लक्ष्मण जगताप पॅरामेडिकल कॉलेज कौशल्य 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, न्यु मिलीनीयम इंग्लिश मिडीअम स्कुल, सर्व्हे नं. ७२/१बी/५३, za q 
सांगवी, ता. हवेली, जिल्हा पुणे ४११ ०२७. 
२ ।मुंबई ठाणे जिटो एज्युकेशनल अँन्ड मॅडिकल ट्रस्ट, श्रीमती विमळादेवी खयालीलालजी वाघेरचा कॉलेज ऑफ 
नर्सिंग एज्युकेशन ,साकेत बालकुम रोड,गोल्बळ हब,माजीवाडा ठाणे एलबीएस मार्ग, ठाणे पश्चिम, हा १ 
जि.ठाणे, पिन कोड-४००६०८ 
| १७ | अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन मेडिकल रेकॉड्स टेक्नॉलॉजी, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक - २०१४२२ 


पुणे सोलापूर sit विठ्ठल ज्ञानपीठ आरोग्य शैक्षणिक प्रसार संस्था संचलित वि.आर पॅरामेडिकल Hier विकास संस्था, | 
dupe ता पंढरपूर कोडं नवीन संस्था a | १ 
देगांव ता.पंढरपूर, जि. सोलापूर, पिन कोड-४१३३०४ 


Page 14 of 15 


नवीन संस्था Le | १ 


Med, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४७/उद्योजकता, दि.२० सप्टेंबर, २०२३, सोबतचे "प्रपत्र-अ" 
शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या संस्थेत सुरु 
असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-पॅरामेडिकल गट) 
अ.क्र. विभाग जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढकरिता) मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 


८ |अभ्यासक्रमाचे नाव - डिप्लोमा कोर्स इन नॅचरोपॅथी अंड योगिक सायन्स, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक - २०१४१७ 


नाशिक नाशिक दिनानाथ निसगोौपचार शिक्षण व संशोधन संस्था संचलित विठामाई नॅचरोपॅथी अँण्ड योगीक सायन्स 
कॉलेज, कृष्णाई, प्रसाद मंगल कार्यालयाजवळ, गंगापूर रोड, नाशिक ४२२०१३ (संस्था कोड ०७०१२५) तुकडीत वाढ 


पुणे सोलापूर श्री विठ्ठल ज्ञानपीठ आरोग्य शैक्षणिक प्रसार संस्था संचलित वि.आर पॅरामेडिकल Gree विकास संस्था. 
देगांव ता.पंढरपूर, जि. सोलापूर, पिन कोड-४१३३०४ 


नागपूर नागपूर आयुष्यमान मल्टीस्पेश्ालीटी हॉस्पीटल एंड रिसर्च सेटर संचलित आयुष्यमान सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल | 
नड र च नगर, रनाळा, ता. कामठी, जि. नागपूर ee जुन्या संस्थेत नविन 
न्ड रिसर्च सेंटर, प्लॉट नं. ११, सईद नगर, , ता. , जि. -४४१००२ संस्था कोड- 
अभ्यासक्रम 
३११०७७ 


१९ ।अभ्यासक्रमाचे नाव - सि.सी. इन SHI, अर्धवेळ, कालावधी - एक महिना 
मुंबई ठाणे डीएनसीसी अँकेडमी ऑफीस न. १०१ संस्कार टॉवर, धर्मवीर मार्ग, पाचपाखाडी, ठाणे पश्चिम ४००६०२ 


नवीन संस्था ae | q 
अभ्यासक्रमाचे नाव - सि.सी. इन कास्मटालाजी थेरपिस्ट, अर्धवेळ, कालावधी - एक महिना अभ्यासक्रम सांकेतांक - ५०१००९ 


re 


Page 15 of 15 


